शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड 
येथील शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व 
संलग्नित रुग्णालयांचे बळकटीकरण व 
श्रेणीवर्धनासाठी केंद्रिय योजने अंतर्गत 
अनुदानातून यंत्रसामग्री खरेदीचे प्रस्तावास 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
(रुपये ४२.०० लाख) 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.०३/१९/आयु-२, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, ९ वा माळा, 
नविन मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: २५ जानेवारी, २०१९. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.भकास-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 
१११/उद्योग-४, दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 
२) शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग क्र.आयुसे-२००६/प्र.क्र.६७/०७/ 
आयु१, दि.२८ जानेवारी,२००८. 
३) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दि.२६ 
जुले, २०१७. 
प्रस्तावना : 
“राष्ट्रीय आयुष अभियान” केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड 
यांना शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय व संलग्नीत रुग्णालयीन चिकित्सेच्या दृष्टीकोनातून व 
रुग्णालयीन रुग्णचिकित्सा सुसज्ज करण्यासाठी यंत्रसामग्री व साधन सामग्री आणि ग्रंथालय पुस्तके 
खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

राष्ट्रीय आयुष अभियान केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत आयुर्वेद संचालनालयांतर्गत कार्यरत 
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड या संस्थेस शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालये आणि संलग्नित 
रुग्णालयांचे बळकटीकरण व श्रेणीवर्धनासाठी केंद्रिय योजने अंतर्गत मंजूर झालेल्या रु. ४२.०० लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.०३/१९/आयु-२, 


(रुपये बेचाळीस लाख मात्र) एवढया रक्कमेची यंत्रसामग्री/साधन सामग्री खरेदीच्या प्रस्तावास या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


(आकडे हजारात) 


अ.क्र. | यंत्रसामग्नरी/ उपकरणाचे नाव | खरेदी नग | प्रती नग किमत | अंदाजित एकूण 
किंमत 
1 ae २ ३ शया 4 
ae Clinical Chemistry Auto i | €,30,400/- £30,400 
Analyzer 
Multi-para monitor 2 9,49,000/- 302,000 
3 Fully Concealed major Head 3 4,20,000/- 940,000 
End Control Hydraulic 
Operation Table 
8 Boyles Machine =a 4,00,000/- 400,000 
4 Operation theatre Ceiling 3 9,20,000/- ५७०.०० 
light 
& SEMI FOWLER BED WITH 24 १७,५००/- ४३७.५०० 
POLYMER MOULDED 
HEAD AND FOOT BOARD 
एकूण रुपये ४२००.००० 


आयुष संचालनालय, मुंबई अंतर्गत कार्यरत अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, 
नांदेड यांना राष्ट्रीय आयुष अभियान केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत मंजूर अनुदानातून रु.४२.०० लाख 
(रुपये बेचाळीस लाख मात्र) एवढ्या रक्कमेची यंत्रसामग्री/उपकरणे खरेदी, सार्वजनिक आरोग्य 
विभाग, शासन निर्णय, क्र.खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, दि.२६ जुले, २०१७ नुसार रु.३.०० 
लाखाचे वरील यंत्रसामग्री हाफकीन जीव-औषध निर्माण महामंडळ मर्यादित (खरेदी कक्ष), मुंबई 
यांचेकडून व रु.३.०० लाखाचे आतील यंत्रसामग्रीची खरेदी ही उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दि.०१ डिसेंबर, २०१६ मधील मार्गदर्शक 
तत्वांनुसार संस्थांस्तरावर खरेदी करण्यात यावी. तसेच कोणत्याही बाबीतीळ अनियमितता होणार 
नाही याची संचालक, आयुष यांच्या कार्यालयासह संबंधितांनी दक्षता घ्यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः आयुष-२०१९/प्र.क्र.०३/१९/आयु-२, 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२४१६२२१०३५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ashvini Arvind Moon 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
° ७ ou=WSSD, postalCode=400032, 

A S h V | al | st=Maharashtra, 

2.5.4.20=2799daf590db9c1313739c735ee1 
शं a1507d65ff767935a37efc0ea8301 4f7080c, 

A avs | Nn d M O O Nn serialNumber=5b80e03b84ee853744d9739 
8ce98dea1b571f29e3698196de1076d43e3 
407b3b, cn=Ashvini Arvind Moon 
Date: 2019.01.25 16:17:48 +05'30" 


(अश्विनी मुन) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई, 

२. अधिष्ठाता, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नांदेड 

३. महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर. 
४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड. 

५. निवड नस्ती (आयु-२) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


